जलयुक्‍त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत नाला 
खोलीकरणाच्या / रुंदीकरणाच्या 
लोकसहभागातून होणाऱ्या कामाकरिता 
ग्रामपंचायत, खाजगी व्यक्‍ती, अशासकीय 
संस्था यांनी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन दिल्यास 
त्यांना द्यावयाच्या दरात वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ २०२३/प्र.क्र. ३९१/जल-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ जून, २०२४ 


वाचा :-१. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : जशिअ-२०२२/प्र.क्र.३०२/जल-७, 

दिनांक ३ जानेवारी, २०२३ 

२. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२४/जल-२० 
दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१७. 

३. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: जशिअ- २०१९/प्र.क्र.१०३/जल-७ 
दिनांक १७ मे, २०१९ 

४. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: गामुध-२०२३/प्र.क्र.२२/जल-१३, 
दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० राबविण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ३ जानेवारी, २०२३ 
रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर अभियानांतर्गत नाला खोळीकरण/रुंदीकरण करण्याचे 
काम शासकीय यंत्रणेबरोबर लोकसहभागातून करण्यात येत आहेत. लोकसहभागातून नाला 
खोलीकरणाच्या/ रुंदीकरणाकरिता ग्रामपंचायत, अशासकीय संस्था, खाजगी व्यक्‍ती यांनी 
यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन दिल्यास प्रति घन मीटर इंधनासह यंत्रभाडे यासाठी रुपये ३०/- इतका 
कमाल दर संदर्भ क्र. ३ वरील परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच गाळमुक्‍त धरण 
गाळयुक्‍त शिवार योजना राबविण्याकरिता गाळ उपसण्याकरिता आवश्‍यक असलेली यंत्रसामुग्री व 
इंधनावरील खर्चासाठी रुपये ३१/- इतके अनुदान शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा निर्णय 
संदर्भ क्र. ४ वरील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० अंतर्गत 
करण्यात येणारे नाला खोलीकरण/रुंदीकरण करण्याचे काम व गाळमुक्‍त धरण गाळयुक्त शिवार 
योजनेअंतर्गत धरणातील गाळ उपसण्याचे काम ही दोन्ही कामे एकाच स्वरुपाची असल्याने, या दोन्ही 
कामांसाठी यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्चाच्या दरामध्ये एकसमानता असणे आवश्‍यक असल्याने, 
दोन्ही बाबींचे दर एकसमान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ २०२३/प्र.क्र. ३९१/जल-७ 


शासन निर्णय :- 


जलयुक्‍त Rae अभियान २.० अंतर्गत लोकसहभागातून नाला 
खोलीकरणाच्या/रुंदीकरणाकरिता ग्रामपंचायत, sera संस्था, खाजगी व्यक्ती यांनी 
यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन दिल्यास प्रति घन मीटर इंधनासह यंत्रभाडे दर रुपये ३१/- इतका 
करण्यास, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, 
लोकसहभागातून नाला खोलीकरणाच्या/रुंदीकरणाकरिता ग्रामपंचायत, अशासकीय संस्था, 
खाजगी व्यक्‍ती यांनी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन दिल्यास प्रति घन मीटर इंधनासह यंत्रभाडे दर रुपये 
३१/- (रुपये एकतीस मात्र) इतका कमाल दर निश्चित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदरचा दर हा शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून लागू राहील. तसेच या संदर्भात 
संदर्भ क्र.२ वरील परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना कायम राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक ताक २०२४०६२७१३१२४००९२६ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEVENDRA PANDIT BHAMARE 
Date: 2024.06.27 13:23:31 +05'30' 


(देवेंद्र भामरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, विधान सभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह)/मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.मंत्री(जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे स्वीय सहाय्यक, विधानभवन, मुंबई. 
९. सर्व मा.विधान परिषद/विधानसभा सदस्य, विधानभवन, मुंबई. 
१०. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय आयुक्त. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ २०२३/प्र.क्र. ३९१/जल-७ 


१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९, 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
32. 


३२. 


आयुक्‍त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

आयुक्त, मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १/ २, मुंबई / नागपूर. 
संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
अपर आयुक्त, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपूर/पुणे. 

संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 

सर्व सहसंचाळक, सामाजिक वनीकरण. 

सर्व मुख्य वनसंरक्षक / सर्व उप वनसंरक्षक. 

संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्र, नागपूर. 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, कृषी विभाग. 

सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (मृद व जलसंधारण विभाग/जिल्हा परिषद). 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती जल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


